राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (AA) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१७०/पोल-१(अ) 


२रा मजला, मंत्रालय, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२ 


तारीख: ०८ जुले, २०१५ 


वाचा :- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या दि. १७.०६.२०१५ आणि दि. २४.०६.२०१५ च्या 


बैठकीचे कार्यवृत्त. 


AIR आदेठशा- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 


पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र) या संवर्गातील खालील पोळीस 
अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव | सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
| श्री. शामराव बदली आदेशाधीन पोलीस उप अधीक्षक, | सहायक पोलीस आयुक्‍त, 
भिकाजी निपुंगे मुख्यालय रेल्वे, पुणे येथून गुन्हे अन्वेषण | ठाणे शहर. 
विभाग, पुणे 
२ श्री. सतिठा बदली आदेशाधीन पोलीस उप अधीक्षक, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
शंकरराव पाटील ।पी.ए.डब्ल्यू. येथून सहायक पोलीस | शहर. 
आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर 
3 श्री. पी. बी. लोखंडे | बदली आदेशाधीन पोलीस अधीक्षक, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे) पुणे  । शहर. 
४ श्री. किशोर नाईक | बदली आदेशाधीन लाचलुचपत सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
प्रतिबंधक विभाग शहर. 
५ श्रीमती वेशाली पोलीस अधीक्षक, सी.आय.डी., पुणे सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
जाधव-माने शहर. 
६ श्री. भानुप्रताप बर्ग | बदली आदेशाधीन दहडातवाद विरोधी पथक, 
पुणे 
9 श्री. अरूण रामधन । पोळीस उप अधीक्षक, ए.टी.एस., | सहायक पोलीस आयुक्‍त, 
चव्हाण औरंगाबाद बृहन्मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१७०/पोल-१ (अ) 


व श्री.जी. एस. सहायक पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद । सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
माडगूळकर शहर. 
२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा.महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा.न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन 
तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


= उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने HAGA करण्यासाठी, महासंचालक 
व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 

४. मा. राज्य निवडणूक आयोग यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम 
घोषित केला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांकडे निवडणूकीच्या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, अशा 
अधिकाऱ्यांना निवडणूकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर कार्यमुक्त करण्यात यावे. 

प. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांपैकी विनंतीनुसार बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

६. सदर BRA आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७०७१७५०३७००२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस रर व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


C h aru 5 h | | a Chandrakant Tambekar 


DN: CN = Charushila Chandrakant 


Chandrakant ——_[fambetar. Cain's 


Maharashtra, O = Government Of 
Tambekar Date 2015.07.08 169.98 10800 
(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


: महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१७०/पोल-१ (अ) 


वि मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


* मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५ अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
* अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 

* अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई. 

: पोलीस आयुकत, ठाणे/औरंगाबाद/पुणे/मुंबई. 

>  लेखाव अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

° निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

° जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/औरंगाबाद/पुणे. 

° संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

° निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


